तेराव्या वित्त आयोगाने शिफारशीत केलेल्या 
तुरुंगातील सोई सुविधेत वाढ करणे या अंतर्गत 
मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात बॅरेकमधील 
शौचालयांची दुरुस्ती करणे या कामासाठी येणाऱ्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रक व नकाशास प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.१८३/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी, २०१५. 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.१८३/तुरुंग-२, दिनांक १८.०३.२०१३. 


२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.बीएलडी/ १३ 


वा.आ/१२-१३/मुंमका/२ बॅरेक/९६५/, दि.२८.०१.२०१५. 


शासन शुद्धिपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा-१ येथील शासन निर्णयाचा परिच्छेद-३ ऐवजी “३. यासाठी होणारा खर्च सन २०१४-१५ या वित्तीय 
वर्षात मागणी क्र.बी-५, मुख्यलेखाशीर्ष २०५६-तुरुंग (००)(१०१)-तुरुंग, (00) (२०-१३ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार तुरुंगातील सोई सुविधेमध्ये वाढ (२०५६ ०२६९) (केंद्र पुरस्कृत) (योजनांतर्गत/दत्तमत) (५३) मोठी 
बांधकामे पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 


यावा” असे वाचावे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.१८३/तुरुंग-२ 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२२११३०३४६८९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Ravindra 


1 Ishwar Giri 
Ravi Nn d fa DN: CN ह Ishwar 


Giri, C = IN, S = Maharashtra, 
| 5 hwar O = Government Of 
Maharashtra, OU = Section 


48 Officer 
G | rl Date: 2015.02.23 11:38:50 
+05'30' 


(र. ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई, 
अधीक्षक, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

कोषागार अधिकारी, पुणे, 


८. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


